कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर पर्यटन क्षेत्राच्या 
पुनरुज्जीवनासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची 
स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२०/५/प्र.क्र.२६८/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२० 


प्रस्तावना : 

कोव्हिड-१९ मुळे संपूर्ण देशामध्ये लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या (Lockdown) कालावधीमध्ये राज्यातील 
पर्यटन क्षेत्राचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला विविध आव्हानांना आणि 
समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी शासन 
आणि पर्यटन क्षेत्रातील सर्व सहभागधारकांनी (Stakeholders) एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहेत. 
२.  कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यामध्ये लागू झालेल्या टाळेबंदीच्या (Lockdown) कालावधीमध्ये 
राज्यातील पर्यटन क्षेत्रापुढे निर्माण झालेल्या विविध आव्हानांना / समस्यांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी आणि 
या संदर्भातील कृती योजनेवर (Action Plan) चर्चा करण्यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यामध्ये लागू झालेल्या टाळेबंदीच्या (Lockdown) कालावधीमध्ये 
राज्यातील पर्यटन क्षेत्रापुढे निर्माण झालेल्या विविध आव्हानांना / समस्यांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी आणि 
या संदर्भातील कृती योजनेवर (Action Plan) Tat करण्यासाठी मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे अध्यक्षतेखाली पुढील 
प्रमाणे राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र मान्यवर / प्रतिनिधी पद 
4 मा. मंत्री (पर्यटन) अध्यक्ष 
२ | Al. राज्यमंत्री (पर्यटन) सदस्य 
३ | श्री. पुनित चटवाल, इंडियन हॉटेल्स लि. सदस्य 
y श्री. देवेंद्र भर्मा, ६.0., ईस्ट इंडिया हॉटेल्स लि. | सदस्य 


4 अध्यक्ष, Bleed अँण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएठान सदस्य 


६ | अध्यक्ष, इंडियन असोसिएठान ऑफ टूर ऑपरेटर्स | सदस्य 


(1.A.T.O) 

७ | अध्यक्ष, Aes रायफळ Bawa ऑफ | सदस्य 
इंडिया (N.R.A.I) 

८ | अध्यक्ष, sec अँण्ड एंटरटेनमेंट असोसिएडान | सदस्य 
(E.E.M.A,) 


९ | श्री. फरहात जमाल, अध्यक्ष, इंडियन मर्चंट चेंबर | सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२०/५/प्र.क्र.२६८/पर्यटन 


ea ie 

ha q | श्री. Raat सिधवानी, सह- निर्माते सदस्य 

१२ | at सुनित कोठारी, ट्रॅव्हल ट्रेड प्रतिनिधी, | सदस्य 
औरंगाबाद 

१३ | st. हरमनदिप सिह, ट्रॅव्हल ट्रेड प्रतिनिधी, | सदस्य 
नागपूर 

१४ | श्री. गाईल्स नॅप्टन (Giles ।<180100), ट्रॅव्हल ट्रेड | सदस्य 
प्रतिनिधी, सिंधुदुर्ग 

१५ | संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, | सदस्य सचिव 
मुंबई. 


२. सदर टास्कफोर्सची कार्ये पुढील प्रमाणे असतील:- 
१) सदर टास्क फोर्स राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाच्या कृति योजनेवर (Action Plan) चर्चा 
करेल 
2) सदर टास्क फोर्स कोव्हीड-१९ SOP प्रोटोकॉल, गुंतवणूक आणि विपणन (Investment and 
marketing) उपक्रम सूचवेल. 


३) पर्यटन विकासात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) टिकवून ठेवण्यास सहाय्य करील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५//॥/.॥1०॥४/889॥०.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१७१५१४१६३८२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Valsa R. Nair 


tra, ou=General 
00032, st=Maharashtra, 
/98d7a4166b9383caae83 


Singh oe 
(वल्सा नायर-सिंह) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (पर्यटन) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


क... म .. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२०/५/प्र.क्र.२६८/पर्यटन 


९. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. श्री. पुनित चटवाल, इडियन हॉटेल्स लि. 

११. श्री. देवेंद्र भर्मा, E.D., ईस्ट इंडिया हॉटेल्स लि. 

१२. अध्यक्ष, हॉटेल्स अँण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएडान६ 

१३. अध्यक्ष, इडियन असोसिएदान ऑफ टूर ऑपरेटर्स (1.A.T.0)) 
१४. अध्यक्ष, नेशनल रायफल SARAIVA ऑफ इंडिया ( N.R.A.I,) 
१५. अध्यक्ष, इव्हेंट अण्ड इंटरटेन्मेंट असोसिएऱान (E.E.M.A,) 

१६. श्री. फरहात जमाल, अध्यक्ष, इंडियन मर्चट चेंबर 

१७. श्री. सुबोध भावे, अभिनेते 

१८.श्री. रितेश सिधवानी, सह- निर्माते 

१९. श्री. सुनित कोठारी, ट्रॅव्हल ट्रेड प्रतिनिधी, औरंगाबाद 

२०. श्री. हरमनदिप सिंह, ट्रॅव्हल ट्रेड प्रतिनिधी, नागपूर 

२१. श्री. गाईल्स नॅप्टन (Giles Knapton), ट्रॅव्हल ट्रेड प्रतिनिधी, सिंधुदुर्ग 
२२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


38 28 OK 38 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


